महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ 
मधील विशेषज्ञ संवर्गातील “स्रीरोग व प्रसुती 
तज्ञ” या पदाची दि.०१.०१.२०२३ रोजीची 
तात्पुरती ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येसूची-२६२२३/प्र.क्र.१४/सेवा 2 
गो. ते. रुग्णालय आवार, संकुल इमारत, दहावा मजला, मंत्रालय, 
मुंबई- ७०० ००१ 
दिनांक : ३० जानेवारी, 2023 


संदर्भ -महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१. 


शासन परिपत्रक - 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ मधील विशोषज्ञ संवर्गातील “स्रीरोग व प्रसुती cst” (वेतनस्तर 
एस-२३ : ६७७००-२०८७००) या पदावर कार्यरत अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२३ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची 
सोबतच्या विवरणपत्र-अ नुसार प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


२. सदर ज्येष्ठता सूची महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१ मधील तरतुदीनुसार 
तयार करण्यात आलेली आहे. 


3. सदर ज्येष्ठता सूची पदोन्नतीचे आरक्षण रद्द करण्यासंदर्भातील मा. उच्च न्यायालयाने याचिका 
क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दि.०४.०८.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाविरूद्ध राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात 
दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून प्रसिद्ध करण्यात 
येत आहे. 


०» सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून, त्याचा सांकेतांक २०२३०१३०११५९००३३१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by CHANDRAKANT HARIDAS WADE 
DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
H A N D ) RA KA NT 2.5.4.20=7a8cb09a73bc92b24a171080ebd81893480 


c90bedd57685ea1ce3af533f64bce, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 

HA R | DAS WA D E serialNumber=9474E7 143B2BC3FD96E8D7BF07D1C 
E51DE8461D4C34AE1E3F643C1 1B54523936, 
cn=CHANDRAKANT HARIDAS WADE 
Date: 2023.01.30 15:56:48 +05'30' 


(चंद्रकांत ह. वडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचालक, आरोग्य सेवा (9), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अ. व प्र), मुंबई. 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, ठाणे/पुणे/नाशिक/कोल्हापूर/औरंगाबाद/लातूर/नागपूर. 


Cc AW AD WO 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येसूची-२६२३/प्र.क्र.१४/सेवा २, दि. 30.09.2023 


. जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रूग्णालय ठाणे / पुणे / सातारा/ नाशिक/ नंदुरबार/ औरंगाबाद/ 


सिंधुदुर्ग /अहमदनगर/परभणी/जालना/हिंगोळी/लातूर/नांदेड/उस्मानाबाद/भंडारा/नागपूर. 


६. संबंधित अधिकारी (संचालक, आरोग्य सेवा यांच्यामार्फत) 
७. निवडनस्ती (सेवा-२) 


KEKKKKKKKKKKK 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


विवरणपत्र- अ 


शासन परिपत्रक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. ज्येसूची-२६२३/प्र.क्र.१४/सेवा-२, दिनांक ३०.०१.२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


संवर्गाचे नाव - विशेषज्ञ संवर्गातील “स्रीरोग व प्रसुती तज्ञ” 


वेतनश्रेणी - वेतनस्तर एस-२३: ६७७००-२०८७०० 


दि.०१ जानेवारी, २०२३ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


नियम | विशीषज्ञ संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे नियुक्तीचा | जन्म दिनांक प्रवर्ग नियम ३ (2) (ओ ज्येष्ठता सेवानिवृत्ती | शैक्षणिक अर्हता शेरा 
३(२)(ब) नाव मार्ग नुसार संवर्गात दिनांक/ दिनांक 
नुसार (सरळसेवा/ नियुक्तीचा | मूळ प्रवर्ग | प्रत्यक्ष रूजू ज्येष्ठतेचा 
जेष्ठता पदोन्नती) प्रवर्ग दिनांक मानीव दिनांक 
क्रमांक 
(१) (2) (3) (3) (4) (६) (७) (ट) (९) (१०) (११) 
शि डॉ. (श्रीमती) शोभना कन्हेयासिंग नामनि २०.०६.१९६५ | वि.जा.अ शि १४.०४.२००१ | १४.०४.२००१ | ३०.०६.२०२३ एम.डी. 
तेहरा (गायनॉकॉलॉजीस्ट) 
२ | डॉ. सुनील मारूतीराव सोनावणे AMP | ०४.०७.१९६५ | अ.जा. hae 03.0§.2099 | 03.0§.2099 | 39.09.2023 एम.डी. 
(गायनॉकॉलॉजीस्ट) 
३ डा. (श्रीमती) आज्या आर. गेडाम पदोन्नती । १२.०७.१९६४ खुला अ.जा. ०७.१०.२०२० | ०७.१०.२०२० | ३१.०५.२०२३ डीप्लोमा इन तात्पुरती 
(गायनॅकोलॉजी) पदोन्नती व 
उशीरा रूजू 
४ | डॉ. राजीव संभाजी घोडके तात्पुरती । २०.११.१९६५ | अ.जा. अ.जा ३.०८.२०२२ । ०३.०८.२०२२ | 30.99.2023 एम.डी. 
पदोन्नती (गायनॉकॉलॉजीस्ट) 
५ | डॉ.(श्रीमती) शोभना आर. चव्हाण तात्पुरती । १२.०९.१९६४ | अ.जा. अ.जा. | ०३.०८.२०२२ | ०३.०८.२०२२ | ३१.०५.२०२३ | डीप्लोमाइन 
पदोन्नती (गायनॅकोलॉजी) 
६ । ST. (श्रीमती) कविता माणिकराव तात्पुरती । १५.०३.१९६७ | खुला खुला २४.०८.२०२२ | ०५.०८.२०२२ | ३१.०३.२०२५ डीप्लोमा इन 
पाटील (कोरे) पदोन्नती (गायनॅकोलॉजी) 
७ | डा. पुरषोत्तम व्ही. भोरंगे तात्पुरती । १७.०२.१९६४ | अ.जा. अ.जा. | ०८.०८.२०२२ | ०५.०८.२०२२ | 39.04.2023 | डीप्लोमाइन 
पदोन्नती (गायनॅकोलॉजी) 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येसूची-२६२३/प्र.क्र.१४/सेवा २, दि. 30.09.2023 


नियम | विशोषज्ञ संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे नियुक्तीचा | जन्म दिनांक प्रवर्ग नियम ३ (2) (ओ ज्येष्ठता सेवानिवृत्ती | शैक्षणिक अर्हता शेरा 
३(२)(बो नाव मार्ग नुसार संवर्गात दिनांक/ दिनांक 
नुसार (सरळसेवा/ नियुक्तीचा | मूळ प्रवर्ग | प्रत्यक्ष रूजू ज्येष्ठतेचा 
जेष्ठता पदोन्नती) प्रवर्ग दिनांक मानीव दिनांक 
क्रमांक 
(१) (2) (3) (8) (4) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) 
८ | डॉ. एस.डी. लोटकर तात्पुरती । ११.०१.१९६६ खुला अ.जा. | २५.०८.२०२२ | ०५.०८.२०२२ | ३१.०१.२०२४ डीप्लोमा इन 
पदोन्नती (गायनॅकोलॉजी) 
९  । डॉ.(श्रीमती) रंजना एस. देशमुख तात्पुरती । २०.०४.१९६३ खुला खुला २५.०८.२०२२ | ०५.०८.२०२२ | ३१.०४.२०२३ डीप्लोमा इन 
पदोन्नती (गायनॅकोलॉजी) 
शि डॉ. रामकृष्ण एस. गौळ तात्पुरती | ०६.०५.१९६३ खुला इमाव ११.०८.२०२२ | ०५.०८.२०२२ | ३१.०५.२०२३ डीप्लोमा इन 
पदोन्नती (गायनॅकोलॉजी) 
णि डॉ. ज्ञानेश्वर तुकाराम दुर्भाटकर तात्पुरती | ०६.०५.१९६३ खुला खुला २५.०८.२०२२ | ०५.०८.२०२२ | ३१.०५.२०२३ एम.डी. 
पदोन्नती (गायनॉकॉलॉजीस्ट) 
१२ | डॉ.(श्रीमती) मंगला बी. गुटे तात्पुरती । ०५.०३.१९६७ खुला खुला ०५.०८.२०२२ | ०५.०८.२०२२ | ३१.०५.२०२५ Sarl इन 
पदोन्नती (गायनॅकोलॉजी) 
१३ । डॉ.श्रीमती) उज्वला एस. क्षीरसागर तात्पुरती । १०.१२.१९६६ इमाव इमाव १९.१०.२०२२ | १९.१०.२०२२ | ३१.१२.२०२४ SA इन उशिरा रुजू 
(बादाडे) पदोन्नती (गायनॅकोलॉजी) 
१४ | डॉ. चांदसाहेब मुबारक सिकलगार तात्पुरती | ०१.०६.१९६८ अ.जा अ.जा. ०२.११.२०२२ | ०२.११.२०२२ | ३१.०५.२०२६ डीप्लोमा इन उशिरा रुजू 
पदोन्नती (गायनॅकोलॉजी) 
१५ | डॉ.(श्रीमती) प्रज्ञा प्र. कुलकर्णी तात्पुरती | १७.०१.१९७३ खुला खुला २९.११.२०२२ । २९.११.२०२२ | ३१.०१.२०३१ डीप्लोमा इन 
पदोन्नती (गायनॅकोलॉजी) 


KKKKKKKKERERERERERE 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


